अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम 
संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
यांच्या सर्वसाधारण बदल्या सन -२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक -: १९ जून, २०१८ 


वाचावे : या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेश दि.३० मे, २०१८. 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशाद्वारे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील अधिव्याख्याता यांच्या बदल्या करण्यात 
आल्या. त्यापैकी प्रशासकीय/कौटुंबिक कारण लक्षात घेवून खालील आधिव्याख्यात्यांची स्तंभ-४ 
येथे नमुद केलेली बदली या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. सदर आदेश महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजूरीने काढण्यात येत आहेत. 


अ.क्‌ शासकीय अधिका-याचे | बदलीपूर्वी कार्यरत संस्था | संदर्भाधीन शासन आदेशाद्वारे 


“ 


र. नाव बदली करण्यात आलेली संस्था 


षि २ ३ 8 


अधिव्याख्याता, अणुविद्युत 


ir | श्रीमती सोनाली नरेंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम 


राऊत अमरावती 
२ श्री. पंकज भुयार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
वाशिम अमरावती 


अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 


3 श्री. रूपकुमार पंढरी । शासकीय तंत्रनिकेतन,आर्वी | झासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम 
बोरूळकर 


०२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. याबाबत कार्यपालन अहवाल संचालक, तंत्र शिक्षण 
संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास कळवावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 


०३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१७३९२२४५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 

Sudhir Jaya = 

st=Mi 


al htra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc456 


ducation Department, postalCode=400032, 


( सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याते. (प्राचार्य मार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. उप सचिव (तांशि),उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर/ अमरावती (तंत्र शिक्षण 
संचालनालया मार्फत) 

८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम/अमरावती/आर्वी (तंत्र शिक्षण संचाळलनालया मार्फत) 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम/अमरावती/आर्वी, (तंत्र शिक्षण संचाळनालया मार्फत) 

११.निवड नस्ती (तांशि-७). 


-८४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


